सन १९७५-७७ मधीळ आणीबाणीच्या 
कालावधीत लोकशाहीकरीता लढा देणा-या 
ज्या व्यक्‍तींना बंदिवास सोसावा लागला अशा 
व्यक्‍तींना देण्यात येणा-या मानधनाकरीता 
अनुदान वितरण करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बियुडी १४१९/प्र.क्र.१०१/स्वासैक-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ३० सप्टेंबर, २०१९. 


शासन निर्णय, निवृवे -१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दि. १४/०२/२०१८ 
शासन निर्णय, निवृवे -१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दि. ३/०७/२०१८ 
३) शासन निर्णय, अर्थसं -१०१८/प्र.क्र.११५/२०१८/स्वासैक-१,दि. १३/११/२०१८ 
४) शासन निर्णय, निवृवे -१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दि. १५/११/२०१८ 
५) शासन निर्णय, निवृवे -१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दि. २८/०१/२०१९ 
६) शासन निर्णय, निवृवे -१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दि. ७/०३/२०१९ 
७) शासन निर्णय, निवृवे -१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दि. २७/०३/२०१९ 
) 
) 


Oral: - 9 
२ 


~ 


२-> ware 


८) शासन निर्णय, निवृवे -१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दि.३०/०३/२०१९ 
९) शासन निर्णय, निवृवे -१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दि. ०३/०५/२०१९ 
१०) शासन निर्णय, बियुडी -१४१९/प्र.क्र.१०१/२०१९/स्वासैक-१, दि. ०८/०५/२०१९ 
११) शासन निर्णय, निवृवे -१०१८/प्र.क्र.२०६/२०१८/स्वासैक-१, दि. २०/०५/२०१९ 
१२) शासन निर्णय, निवृवे -१०१८/प्र.क्र.२०६/२०१८/स्वासैक-१, दि. १५/०६/२०१९ 
१३) शासन निर्णय, निवृवे -१०१८/प्र.क्र.२०६/२०१८/स्वासैक-१, दि. १०/०७/२०१९ 


प्रस्तावना :- 


भारतामध्ये दि. २५.०६.१९७५ ते दिनांक ३१.०३.१९७७ या कालावधीत आणीबाणी घोषित 
करण्यात आली होती. या कालावधीत ज्या व्यक्‍तींना कारावास सोसावा लागला, अशा व्यक्‍तींना 
आर्थिक मदत देउन त्यांचा सन्मान /यथोचित गौरव करण्यासाठी धोरण ठरविण्यात आलेले आहे. 
सदर धोरणांतर्गत पात्र असलेल्या व्यक्‍तींना संदर्भ क्र. १० च्या शासन निर्णयानुसार माहे एप्रिळ २०१९ 
ते माहे जुले २०१९ पर्यंतचे मानधन वाटप HIS आहे. सदरच्या पात्र व्यक्‍तींना माहे ऑगस्ट ते डिसेंबर 
२०१९ पर्यंतचे मानधन मंजूर करण्याचे विचाराधीन आहे. तर संदर्भ क्र. ११ नुसार पात्र मंजूर व्यक्‍तींना 
मार्च २०१९ पर्यंतचेच मानधन वितरीत केलेले आहे. सदर व्यक्‍तींना माहे एप्रिल २०१९ ते माहे डिसेंबर 
२०१९ पर्यंतचे मानधन वाटप करण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयांनुसार, आणीबाणी कालावधीत कारावास भोगलेल्या 
व्यक्‍तींना संदर्भ क्र. 02 च्या शासन निर्णयानुसार मानधन मंजूर करण्यात आलेले आहे. सदरच्या पात्र 
व्यक्‍तींना माहे ऑगस्ट ते डिसेंबर २०१९ पर्यंतचे तर संदर्भ क्र. ११ मधीळ शासन निर्णयानुसार पात्र 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी १४१९/प्र.क्र.१०१/स्वासैक-१ 


व्यक्‍तींना माहे एप्रिल २०१९ ते माहे डिसेंबर २०१९ पर्यंतचे मानधन असे एकूण रु. १३,६२,९०,०००/- 
(रु. तेरा कोटी बासष्ठ लाख नव्वद हजार फक्‍त) एवढ्या निधीचे वितरण शासन निर्णयासोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र अव विवरण पत्र ब मध्ये दर्शविलेले आहे. 

२. सर्व जिल्हाधिका-यांनी त्यांना वितरीत केलेल्या अनुदानापेक्षा अधिक खर्च होणार नाही, याची 


दक्षता घ्यावी. जिल्हाधिका-यांना वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या रकमांचा 


ताळमेळ महालेखापाल-१ , मुंबई/ महालेखापाल -२ नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करून 


खर्चमेळाचा मासिक अहवाल शासनास नियमितपणे सादर करावा. याप्रकरणी शासन परिपत्रक क्र. 


खर्चमेळ २०११/प्र.क्र.१३९/२०११/स्वासैक-१, दि.१६.०८.२०११ नुसार कार्यवाही करावी. 


३. याप्रित्यर्थचा खर्च चाळू आर्थिक वर्षातील खर्च मागणी क्र. ए-५, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व 


कल्याण, १०२ - सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तीवेतन, (००)(०५) आणीबाणीच्या कालावधीत 


लोकशाहीकरीता लढा देणा-या व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवार्य) ५० इतर खर्च (२२३५७२०५) या 


लेखाशीर्षाखालील सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अंदाजपत्रकीय तरतुदीतून भागविण्यात 


यावा आणि त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९३०१७०६४१३९०७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Hemant 6 Mhapankar 


Date: 2019.09.30 17:11:29 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


pre] 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई, 

मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
प्रधान सचिव व वि.चौ.अ-१ सा.प्र.वि. मंत्रालय मुंबई 


AD 


AN 


oc 
a el > >> 


o~ 
ae 


£38) 


S 


(३ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी १४१९/प्र.क्र.१०१/स्वासैक-१ 


९) उप सचिव, (स्वा.सै.क) सा. प्र.वि. मंत्राळय, मुंबई 
qo) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
११) सर्व जिल्हाधिकारी 
१२) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 
१३) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई /नागपूर 
) 
) 
) 
) 


१४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५) सा.प्र.वि.कार्या. २५, मंत्रालय, मुंबई 

१६) क.अ. वित्त विभाग (अर्थ १३/व्यय-४), मंत्रालय मुंबई 
१७) निवडनस्ती (कार्या-स्वासैक-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र अ 


अ. । जिल्हा | निधी प्राप्त | लाभार्थ्यांना लाभार्थ्यांना ऑगस्ट 
क्र लाभार्थी | दरमहा देण्यात | २०१९ते डिसें २०१९ 
संख्या । येणारे मानधन | साठी आवश्यक मानधन 
(रुपये) (रुपये) 
Pd २ ३ a ५ 
०१ वर्धा १३० १०,५७,५०० ५२८७५०० 
०२ | यवतमाळ (92 ५,६२,५०० २८१२५०० 
03 ठाणे 4 890,000 2340000 
०४ | पुणे ५५७ ४८,८५,००० २४४२५००० 
०५ | कोल्हापूर | ६७ ३,९२,५०० १९६२५०० 
og । नंदुरबार २८ १,९५,००० ९७५००० 
og | नांदेड १०६ ८,४५,००० ४२२५००० 
og अ.नगर १२१ ८,७०,००० 8340000 
०९ | सातारा ८० ४,६०,००० २३००००० 
१० । बीड ६६ ६,०५,००० ३०२५००० 
११ । भंडारा २७ २,२०,००० ११००००० 
१२ | मुंबई शहर २६ २,४०,००० १२००००० 
१२ रायगड oy 34,000 १७५००० 
१४ | हिंगोली १५७ १२,६५,००० ६३२५००० 
१५ | जळगांव ८४ ६,६२,५०० ३३१२५०० 
१६ | मुंबई ६८ ६,४०,००० ३२००००० 
उपनगर 
१७ पालघर (go 842,400 २२६२५०० 
१८ | रत्नागिरी ७३ ६,५५,००० ३२७५००० 
१९ सिंधुदुर्ग २४ २,७०,००० १३५०००० 
२० | नाशिक ८१ ५,९५,००० २९७५००० 
२१ | धुळे ४२ ३,३५,००० १६७५००० 
२२ | सांगली ५१ ४,१५,००० २०७५००० 
२३ | सोलापूर ७८ ५,४५,००० २७२५००० 
२४ | औ.बाद १२९ ९,०२,५०० ४५१२५०० 
२५ जालना ७1९) २,९५,००० १४७५००० 
२६ | परभणी २९ २,५७,५०० १२८७५०० 
२७ | लातूर ९९ ८,१०,००० ४०५०००० 
२८ उ.बाद 39 2,970,000 १०५०००० 
२९ | अमरावती ९४ ७,५७,५०० ३७८७५०० 
३० «| बुलढाणा २३१६ १७,८७,५०० ८९३७५०० 
३१ | अकोला ८५ ७,०५,००० ३५२५००० 
32 वाशीम ०९ (94,000 394000 
३३ | नागपूर २४५ २३०,९५,००० १५४७५००० 
३४ | गोंदिया २९ २,२२,५०० १११२५०० 
34 । चंद्रपूर ७६ ५,९५,००० २९७५००० 
एकूण | ३३८० २,६३,८५,००० १३,१९,२५,००० 


विवरणपत्र ब 


अ. | जिल्हा | निधी प्राप्त | लाभार्थ्याना । लाभार्थ्यांना एप्रिल २०१९ ते 
क्र. लाभार्थी । दरमहा देण्यात | डिसें २०१९ साठी आवश्‍यक 
संख्या । येणारे मानधन मानधन (रुपये) 
(रुपये) 
fe 2 3 i | ५ 
०१ ठाणे 33 2,04,000 १८४५००० 
OQ रायगड २० १,४५,००० १३०५००० 
03 हिंगोली १४ १,०५,००० ९४५००० 
०४ | जळगांव | ०५ ३०,००० २७०००० 
एकूण ७२ ४,८५,००० ४३,६५,००० 


